पंढरपूर नगरपालिका, पंढरपूर, जि. सोलापूर 
स.नं.६४ मधील प्लॉट विस्थापितांना व बेघरांना 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमयुएन-२०२०/प्र.क्र.२८/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२० 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्रमांकः एमयुपी-२२९७/२७९७/प्र.क्र.२५५/९७/नवि-१९, 
दि.२८.०७.२००४. 


शासन शुध्दीपत्रक- 

पंढरपूर नगरपरिषदेच्या विकास योजनेमधील रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या ७५ मालक व भाडेकरु 
यांना विस्थापित म्हणून पालिकेच्या हद्दीतील साईट क्र.६४ मधील भूखंड देण्यास शासन निर्णय दि.२८.०७.२००४ 
अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर यादीमधील अ.क्र.५९ येथील उषाताई दामोदर बडवे यांचे नाव उषाताई 
दामोदर भडभडे असे दुरुस्त करुन मिळण्यासाठी मुख्याधिकारी, पंढरपूर नगरपरिषद यांनी शासनास त्यांचे पत्र 
क्र.पंनप/नअ/समसू/२०२०, दि.२२.०१.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय 
दि.२८.०७.२००४ सोबतच्या परिशिष्टामध्ये अ.क्र.५९ येथे नमूद करण्यात आलेले उषाताई दामोदर बडवे याऐवजी 
त्यांचे नांव उषाताई दामोदर भडभडे असे दुरुस्त करण्यात येत असून यादीमध्ये दुरुस्तीनुसार नाव वाचण्यात 
यावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२४१३२३५१९१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH J MOGHE 
DN: c=IN, st=Mahara: 


a, 
2.5.4.20=c065ad8ea1 1d83b12ceafb3840d637aa784932b 1cae9568b618¢84 


4e3cf5aed6, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=e7fde1eb36d7614ec73b9970fa793e6b745bca70b672c62d 
914f3466a11b44, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SATISH 


JMOGHE 
Date: 2020.01.24 13:02:07 +05'30" 


(स.ज.मोघे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, पुणे विभाग पुणे. 
२. संचालक, नगररचना व मूल्यनिर्धारण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. जिल्हाधिकारी, सोलापूर 

४. मुख्याधिकारी, पंढरपूर नगरपरिषद, जि. सोलापूर 

५. निवडनस्ती (नवि-१८) 


